आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबीं करीता निधी वितरण 
(वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा- 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, 
दि.५.०७.२०२१, दि.२७.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१ व दि.१.०९.२०२१. 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ५० टक्के मर्यादेतील निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता माहे सप्टेंबर अखेरीस वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र. 
०१-वेतन करीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या १० टक्के मर्यादेतीळ वाढीव तरतूद वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधीळ योजनांसाठी रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्के निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी arial पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०९०८१७१२२८४०२४ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ra vi n d ra Digitally signed by Ravindra Digambarro 
DN: c=IN, o=Gor ment Of Maharashtra, 
Di b partment, 
I g a mM a r ro 2.5.4.20=f05a691 afodestfasacbaiese8od 
8c4897737baBedacOedf3f2c6e69e254108 
Aute Date:2021.0030 172526 +0530 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 

. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ३० सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ २०२१-२२ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक अधिकारी 
क्र. उद्दीष्ट साठीची वितरीत 
क्रमांक | अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद =| असलेली तरतूद 
[१ | २ 3 | 8 | 4 & 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | 00) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६८१३९.०० ६८१३.९० | आयुक्त, आदिवासी 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) विकास, नाशिक 
(22249024) 

२ | (00) (02) प्रादेशिक कार्यालये- ०१-वेतन | 90223¥.00 १०८२३.४० | आयुक्‍त, आदिवासी 
जनजाती विकास आयुक्त.(अनिवार्य विकास, नाशिक 
खर्च) (२२२५ १०३४) 

३ | (०० (03) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य | ०१-वेतन । ४७७६५७.०० ४७७६५.७० | आयुक्त, आदिवासी 
खची (२२२५१०४३) विकास, नाशिक 

४ | (००) (0४ एकात्मिकृत क्षेत्र विकास | ०१-वेतन ८०४३.०० ८०४.३० | आयुक्त, आदिवासी, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) संशोधन व प्रशिक्षण 
(२२२५१०५२) संस्था, पुणे. 

५ | (04) (09)- जनजाती संशोधन व ०१-वेतन ४६२११.०० ४६२१.१० | आयुक्त, आदिवासी, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) संशोधन व प्रशिक्षण 
(२२२५ १३०१) संस्था, पुणे. 

एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ७०८२८४.०० ७०८२८.४० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 

६ | (०० (०१ आदिवासी विकास विभाग | ०१-वेतन | १३७५००.०० १३७५०.०० | उप सचिव, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) (२२५१ ०२११) विकास विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १३७५००.०० १३७५०.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च ८४५७८४.०० ८४५७८.४० 
Ravindra त 
Digambarro ee 
Aute ची ec 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


